RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ४७] 


गुरुवार , जुलै २३, २०१५ / श्रावण १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक १४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 


द 


. 


H 


महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध ) अधिनियम , १९५८. 

क्रमांक [ बीआरयू. १६१४ / प्र. क्र . ८८ / १४ / उद्योग- १० ]. - महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध ) अधिनियम (१९५८ चा ९६ ) कलम ३ 
आणि कलम ४ चे पोट- कलम (१) खंड ( अ ) उपखंड ( चार ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( अ ) असे घोषित करीत आहे की , बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून ज्याला राज्य शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत 
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान रु. ११५३६ . ४४ लाख ( रुपये एकशे पंधरा कोटी छत्तीस लाख चव्वेचाळीस हजार फक्त ) मंजूर केले आहे, त्या 
मे . इनोवेन्टीव इन्डस्ट्रीज लि . ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय , गट नं .५६/ ३, ४ , ५ गाव पिंपळ -जगताप, तालुका- शिरुर , जिल्हा पुणे ४१२ २०८ 
येथे आहे ( ज्याला यात यापुढे “ सहायक उपक्रम " म्हणून संबोधण्यात आले आहे.) त्याला बेकारी निवारण्याचा एक उपाय म्हणून यांस 
महाराष्ट्र सहायक उपक्रम ( खास उपबंध ) अधिनियम, १९५८ अन्वये दिनांक २२ जुलै , २०१५ रोजी सुरू होणाऱ्या आणि दिनांक २१ जुलै , 
२०१६ रोजी संपणाऱ्या ( दोन्ही दिवस धरून ) एक वर्षाच्या कालावधीसाठी " सहायक उपक्रम म्हणून घोषित करीत आहे ; आणि 
( ब ) असे निदेश देत आहे की , उक्त सहायक उपक्रमाच्या संबंधात आणि उक्त सहायक उपक्रम पुढील एक वर्षाच्या ज्या कालावधीत 

गार आहे त्या दिनांक २२ जलै, २०१५ रोजी सरू होणाऱ्या आणि दिनांक २१ जलै, २०१६ रोजी 
संपणा- या ( दोन्ही दिवस धरून) एक वर्षाच्या कालावधीच्या संबंधात उपार्जित किंवा संपादित होणारे कोणतेही हक्क , विशेषाधिकार , बंधने 
किंवा दायित्वे [ उक्त उपक्रमाच्या कामगारांसाठी, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी अधिनियम , १९५२ (१९५२ चा १९ ) 

आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१ ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , उपजीविका व नोकऱ्या यांवरील 
कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६) राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या देय रकमा आणि महाराष्ट्र मूल्यवर्धीत कर अधिनियम , 
२००२ ( २००५ चा महा. ९ ) अन्वये पत्करलेली कोणतीही दायित्वे], अन्वये उपार्जित अथवा पत्करलेली कोणतीही बंधने किंवा दायित्वे 
खेरीज करून आणि जी बंधने किंवा दायित्वे दिनांक २२ जुलै , २०१५ च्या पूर्वी उपार्जित अथवा पत्करलेली असतील त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी 
असलेली कोणतीही उपाययोजना निलंबित केली जाईल आणि कोणतेही न्यायालय , न्यायाधिकरण , अधिकारी किंवा प्राधिकरण यांच्यापुढे 
असलेली त्यांच्या संबंधातील सर्व कार्यवाही स्थगित केली जाईल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय देगांवकर 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - ल – १४६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जुलै २३, २०१५ / श्रावण १, शके १९३७ 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 22nd July 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RELIEF UNDERTAKINGS (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1958. 

No. [ BRU . 1614 /C . R .88 / 14 / Ind. 10 ]. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) 
of section 3 and sub - clause (iv ) of clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra 
Relief Undertakings (Special Provisions) Act (XCVI of 1958 ), the Government of Maharashtra 
hereby , - - 

(a ) declares that, the industrial undertaking called “ Messer s Innoventive Industries 
Limited , having its registered office at Gat No. 56 /3 , 4 , 5 Village Pimple - Jagtap , Taluka 
Shirur, District Pune 412 208 (hereinafter referred to as “ the said relief undertaking” ), to 
which the financial assistance of Industrial promotion subsidy of Rs. 11536 .44 (Rupees One 
Hundred Fifteen Crores Thirty Six Lack Forty Four Thousand only ) has been provided by 
the Government of Maharashtra under the Package Scheme of Incentives ” , shall, for a 
period of one year commencing on the 22nd July , 2015 and ending on the 21st July , 2016 

nclusive ), be conducted to serve as a measure of preventing unemployment ; and 
(6 ) directs that, in relation to the said relief undertaking and in respect of the said 
period of one year commencing on the 22nd July , 2015 and ending on the 21st July , 2016 
(both days inclusive ), for which the said relief undertaking continues as such , any rights , 
privileges , obligations or liabilities [ except the obligations or liabilities incurred in favour 
of workmen of the said relief undertaking , the dues of the Employee s State Insurance 
Corporation and any liabilities incurred under the Employees Provident Fund and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ), the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and 
Employments Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ) and the Maharashtra Value Added Tax Act, 
2002 (Mah . IX of 2005 )], accrued or incurred before the 22nd July , 2015 and any remedy for 
the enforcement thereof shall be suspended and all proceedings relating thereto pending 
before any court , tribunal, officer or authority shall be stayed . 


med 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY DEGAONKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


